मुंबई मेट्रो लाईन- ३, कुलाबा वांद्रे-सिप्झ प्रकल्पाकरिता 
वांद्रे येथील ६६९१ चौ. मी. जागा मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 
लि. यांना तात्पुरत्या स्वरुपात ३ वर्षाकरिता हस्तांतरित 
करण्याबाबत करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारास 
दिनांक ३१.१२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मपुवि २०२३/प्र.क्र. २०४/सां. का. 2 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ४ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा: १. शासन निर्णय पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. मपुवि - २०१५/प्र.क्र.७५/ सां. का.२. 

दि.९ जुन २०१६ 

२. शासन निर्णय पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. मपुवि - २०२०/प्र.क्र.८६/ सां. 
का.२. दि. २२ डिसेंबर, २०२१ 

३. व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. यांचे मा.अपर मुख्य सचिव,महसूल व 
वन विभाग यांना अग्रेषित केलेले पत्र क्र.मुंमे.रे.कॉ.लि./मेट्रो -३/भूमि/पुराभिलेख 
जमीन/३२/२०२३/६८५, दिनांक १६.०३.२०२३ 

४. संचालक, पुराभिलेख संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : जा.क्र.पुरा/संचा/मेट्रोलाईन- 
३/करार/२०२३ / बी-९८१. दि. २४ मार्च, 2023. 


प्रस्तावना :- 


पुराभिलेख संचाळनालयाला मंजुर करण्यात आलेल्या मौजे वांद्रे, तालुका अंधेरी सर्व्हे नं- ३४१, 
न.भू.क्र.६२९ मधील ७,५०० चौ.मी. जमिनीपैकी ६,६९१ चौ.मी. जमिनीचा आगाऊ ताबा तात्पुरत्या स्वरुपात ३ 
वर्षाकरिता मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला हस्तांतरित करण्यासाठी महसूल व वन विभागाकडे प्रत्यार्पित 
करण्यास संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये विशिष्ट अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. यामधील अट क्र.३ नुसार पुराभिळेख संचालनालय व मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यांनी दि. १० 
एप्रिल, २०१७ रोजी सामंजस्य करार (MOU) केला आहे. सदर कराराची मुदत दि. १० एप्रिल, २०२० रोजी 
समाप्त झाली होती. मुंबई मेट्रो रेळ कॉर्पोरेशन व पुराभिलेख संचालनालय यांनी केलेल्या विनंतीनूसार सदर 
करारनाम्यास माहे सप्टेंबर, २०२२ पर्यंत संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
सदरची मुदतवाढ आता संपुष्टात आली आहे . त्यामुळे सदर करारनाम्यास दि.३१ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी विनंती मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. व पुराभिलेख संचालनालय यांनी अनुक्रमे 
संदर्भ क्र.३ व ४ येथील पत्रान्वये केली आहे. त्यानुसार सदर सामंजस्य करारास दि. ३१ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मपुवि २०२३/प्र.क्र. २०४/सां. का. २ 


शासन निर्णय :- 
मुंबई मेट्रो लाईन-३, कुलाबा वांद्रे-सिप्झ प्रकल्पाकरिता पुराभिलेख संचालनालयाची वांद्रे 
येथील ६६९१ चौ.मी. जागा मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. यांना तात्पुरत्या स्वरुपात ३ वर्षाकरिता 
हस्तांतरित करण्याबाबत करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारास खालील अटी व शातींच्या अधीन 
राहून दि. ३१ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१. पुराभिलेख संचालनालयाची ६६९१ चौ.मी. जागा ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत प्रकल्पासाठी देणे 
शक्‍य आहे. 

२. मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळ (MMRCL) यांना सुमारे २ वर्षाकरिता मोकळी जागा वापराकरिता 
दिल्यास पुराभिलेख संचालनालयाच्या इमारतीचे या दोन वर्षात प्रत्यक्ष बांधकामास 
सुरूवात होईल तेव्हा विभागास आवश्‍यक असणारी जागा त्या त्या वेळी मोकळी करून 
देण्याची जबाबदारी मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळ (MMRCL) आणि संबंधीत कॉन्ट्रॅक्टर यांची 
व इतर संबंधीत विभागाची राहील. 

३. पुराभिळेख संचालनालयाचा भुखंड विचारात घेऊन तयार करण्यात आलेला आराखडा 
यात काही बदल झाल्यास त्या अनुषंगाने बांधकामाकरिता दिलेली इतर परवानगी कायम 
ठेवण्यात येईल अथवा शक्‍य नसेल तेव्हा तात्काळ परवानगी देण्याची जबाबदारी मुंबई मेट्रो 
रेल्वे महामंडळ (MMRCL) आणि इतर सबंधीत विभागाची राहील. 

४. मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळ (MMRCL) यांचे प्रत्यक्ष काम चाळू असताना संबंधीत कॉन्ट्रॅक्टर 
यांनी कामकाजाशी संबंधीत तपश्ील/ अहवाल वेळच्या वेळी संचालक, पुराभिलेख 
संचालनालय,मुंबई यांना सादर करावा. 

५. ३१ डिसेंबर, २०२३ नंतर भूखंडाचा ताबा पुराभिलेख संचालनालय यांच्या ताब्यात राहील. 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्रमांक २०२३१२०५१४४२३९६८२३ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDA MARUTI RAUT 
N A N A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
AND CULTURAL DEPARTMENT, 


2.5.4.20=281d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a1 86620 


ec03666d244838270, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


MARUTI RAUT seers cso 
(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१.मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२.मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
३.मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
४.मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
६.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपुवि २०२३/प्र.क्र. २०४/सां. का. २ 


७.अपर मुख्य सचिव, महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८.प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९.प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

१०. आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा-कुर्ला संकुल, वांद्रे, मुंबई-५१ 

११.व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि., एमएमआरडीए fafest, वांद्रे (पूर्व), मुंबई 

१२.जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, प्रशासकीय इमारत, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ 

१३.संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, एल्फिन्स्टन महाविद्यालय इमारत, काळाघोडा, एम.जी.रोड 
फोर्ट, मुंबई-३२ 

१४.निवड नस्ती सां.का.२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


